शिवभोजन योजनेच्या देयकांबाबत मानक 
कार्यप्रणाली ( SOP) निश्चित करण्यासाठी 
समिती गठित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक -शिभोथा-१३२३/प्र.क्र.८५ /नापु-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ एप्रिल, २०२३ 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्रमांक -शिभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि. ०१ जानेवारी, २०२०. 
२) शासन निर्णय क्र.विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थी/२०१९-२०/प्र.क्र.१५९, दि.२३.०१.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


शिवभोजन केंद्र चालकांना शिवभोजन योजनेच्या देयकांची अदायगी करण्यास विलंब 
होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार शासनास प्राप्त होत असतात. त्याचा विचार करता शिवभोजन 
केंद्रांच्या देयकांची अदायगी वेगाने होण्याच्या दृष्टीने मानक कार्यप्रणाली (Standard 
Operating Procedure) निश्चित करणे आवश्‍यक आहे. त्यादृष्टीने अभ्यास करून मानक 
कार्यप्रणालीचा मसुदा शासनास सादर करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

शिवभोजन योजनेच्या देयकांची अदागयी वेगाने होण्याच्या दृष्टीने मानक कार्यप्रणाली 
(Standard Operating Procedure) निश्चित करण्याकरिता खालील प्रमाणे समिती गठीत 
करण्यात येत आहे. 


१) श्री. भगवान घाडगे, वित्तीय werm व उपसचिव - झध्यक्ष 
२) श्री. प्रशांत काळे, उपनियंत्रक, ई परिमंडळ - सदस्य 
3) श्री. डी.के. वानखेडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अमरावती - सदस्य 
४) श्री. नरेश वंजारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, भंडारा - सदस्य 


सदर समितीने त्यांचा अहवाल दि. ०४.०५.२०२३ पर्यंत शासनास सादर करावा. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०४२८१११७४३८६०६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


CHARUSHILA ह 
CHANDRAKANT TAMBEKAR : 


(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. मंत्री (अनापुवग्नास) यांचे खाजगी सचिव 
२) सचिव (SATA) यांचे स्वीय सहाय्यक 


शासन निर्णय क्रमांकः शिभोथा-१३२३/प्र.क्र.८५ /नापु-१७ 


३) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 

४) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, मुंबई 

५) श्री. प्रशांत काळे, उपनियंत्रक, ई परिमंडळ 

६) श्री. डी.के. वानखेडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अमरावती 
) 
) 


७) श्री. नरेश वंजारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, भंडारा 
८) निवडनस्ती (नापु-१७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


